विदर्भ,मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील नवीन व 

विस्तारिकरणाच्या वस्त्रोद्योग घटाकांना Io टक्के 

भांडवली सवलत वितरीत करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: बैठक -२०१९/प्र.क्र.१५९९/टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ मार्च, २०२० 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक धोरण-२०१२/प्र.क्र.१/टेक्स-२, दि. १ मार्च, २०१२ 
२) शासन शुध्दीपत्रक समक्रमांक, दिनांक १२ मार्च, २०१२ आणि दि.१९ जुले, २०१२. 
३) शासन परिपत्रक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक धोरण-२०१२/प्र.क्र.१७८/ टेक्स-२, दि. १३ ऑगस्ट, 2092 
४) शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. धोरण-२०१२/प्र.क्र.२५७/टेक्स-२, दि. २१ फेब्रुवारी, २०१४ 
५) संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांची पत्रे. 
६) वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
७) शासन परीपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक संकिर्ण -२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि. IH, २०१६ 
८) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक अर्थसं -२०१८/प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८ 
९) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक अर्थसं -२०१९/प्र.क्र. ४४/अर्थ-३, दि.०१/०४/२०१९ 
१०) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक अर्थसं -२०१९/प्र.क्र. ९२/अर्थ-३, दि.०८/०७/२०१९ 
११) झासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०१/टेक्स-५, दि. ०४ डिसेंबर, २०१९ 
१२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक अर्थसं -२०१९/प्र.क्र. ९२/अर्थ-३, दि.१३/०३/२०२० 
प्रस्तावना :- 
वरील संदर्भीय अनुक्रमांक १ येथील दिनांक १ मार्च, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्याच्या 
नवीन वस्त्रोद्योग धोरणांतर्गत विदर्भ,मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील नवीन व विस्तारिकरणाच्या वस्त्रोद्योग 
घटाकांना १० टक्के भांडवली सवलत देण्याची योजना सुरू करण्यात आली आहे. सदर योजनेअंतर्गत या शासन 
निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मधील विवरणपत्रातील वस्त्रोद्योग घटकांना भांडवळी अनुदान वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
राज्यातील वस्त्रोद्योग धोरण २०११ - २०१७ वस्त्रोद्योग घटकांना १० टक्के भांडवली अनुदान योजने अंतर्गत 

सचिव (are), यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आलेल्या प्रकल्पांना या 
शासन निर्णयासोबतच्या “परिशिष्ट अ” मधील विवरणपत्रानुसार एकूण रु. १४,८०,००,०००/- (अक्षरी रुपये चौदा 
कोटी ऐंशी लाख रूपये) इतकी रक्‍कम मंजूर करुन वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे 
संदर्भ क्रमांक ११ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत दक्षता व नियंत्रण पथकाद्वारे ज्या प्रकल्पांची तपासणी झाली 
असून व ज्या प्रकल्पांमध्ये अनियमितता आढळून आली आहे अज्ञा प्रकरणात अंतिम निर्णय झाल्यावरच अनुदान 
वितरीत करण्यात येईल किंवा झालेल्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच ज्या प्रकल्पांची 
दक्षता व नियंत्रण पथका कडून वेळे अभावी अद्याप तपासणी झालेली नाही त्या प्रकल्पांची पुढील नजीकच्या 
काळात लवकरच तपासणी करण्यात येईल आणि त्याप्रकल्पात तपासणीअंती काही अनियमितता आढळून 
आल्यास या आदेशाद्वारे मंजूर अनुदान व्याजासह वसुल करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१९/प्र.क्र.१५९९/टेक्स-५ 


२. सदरहू THEM घटकांना वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली रक्कम योजनेच्या दिशानिर्देशानुसार या 
शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या बँकांच्या खात्यावर RTGS/NEFT द्वारे वितरीत करण्यात 
यावी. 

३. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेली भांडवली अनुदानाची रक्‍कम संबंधित बँकांनी या शासन 
निर्णयासोबतच्या “परिशिष्टा* मधील त्यांच्याशी संबंधित वस्त्रोद्योग घटकाच्या कर्ज खात्यात जमा करुन 
त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास वेबसाइटवर ऑनलाईन सादर करावे. 

४. वरील प्रमाणे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबधित बँकेस वितरीत करण्याकरीता 
NAME, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच श्री. ब.बा.चव्हाण, सह सचिव(वस्रोद्योग,, सहकार, 
पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, (उपसचिव (Spinning Mills) ४०००९) यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी या आदेशाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्कम अधिदान व 
लेखा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथून आहरीत करुन ती सोबतच्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या बँकांना वितरीत 
करण्याची कार्यवाही करावी. 

५. यावर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१- ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र ग्रामोद्योग व 
लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (दोन) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (६५) मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर 
महाराष्ट्र मधील नवीन THE घटकांना १०% भांडवली अर्थसहाय्य (२८५१ ५९९९) (कार्यक्रम) ३३, अर्थसहाय्य" 
या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 

६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक अर्थसं -२०१९/प्र.क्र. ९२/अर्थ-३, दि.०८/०७/२०१९ मधिल परि.२ 
नुसार डिसेंबर, २०१९ पर्यंत उपलब्ध अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ६० टक्के निधी खर्च करण्याची परवाणगी देण्यात 
आली आहे. त्यानुसार या मर्यादेत निधी खर्च करण्यात येत आहे. 

७. शासन परीपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक- अर्थसं -२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दिनांक १ एप्रिल,२०१९ महाराष्ट्र 
विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक अन्वये, ३३ अर्थसहाय्य या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार 
प्राप्त झाले आहेत. या परिपत्रकातील तसेच परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता 
होत आहे. 

८. वित्त विभाग, परीपत्रक, क्र.संकिर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, दि.१०/०५/२०१६ च्या 
परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र. १ ते ९ संदर्भातील तपासणी सुची मधील याप्रकरणी लागु असलेल्या मुह्यांची पुर्तता 
होत आहे. सदर परीपत्रकानुसार परिशिष्ट-अ मधील अनु.क्र.१ ते ९ संदर्भातील माहीती खालील प्रमाणे आहे- 

१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार :- वित्त विभाग परीपत्रक क्र.अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि.१७/४/२०१५ 
अन्वये ३३ अर्थसहाय्य या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर 
परीपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पुर्तता होत आहे. 

२) मंजूर निधी :- यावर होणारा खर्च " मागणी क्रमांक व्ही-२, २८५१- ग्रामोद्योग व लघुउद्योग, ११०, संमिश्र 
ग्रामोद्योग व लघुद्योग आणि सहकारी संस्था (दोन) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०२) (६५) मराठवाडा, 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१९/प्र.क्र.१५९९/टेक्स-५ 


१०, 


4) 


विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्र मधील नवीन वस्त्रोद्योग घटकांना 10% भांडवली अर्थसहाय्य (२८५१ ५९९९) 
(कार्यक्रम) ३३, अर्थसहाय्य" या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षासाठी मंजूर असलेल्या 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


(रू.लाखात) 
सन २०१९-२० साठी अर्थसंकल्पिय तरतूद (सुधारीत अंदाज) २२००.०० 
चालू आर्थिक वर्षात यापूर्वी वितरित / खर्च झालेला निधी ७२०.०० 
शिल्लक निधी १४८०.०० 
या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेला निधी १४८०.०० 


या आर्थिक वर्षात या योजनेखाली रू. २२००.०० लक्ष इतका निधी सुधारीत अंदाजाद्वारे उपलब्ध 
झाला आहे. त्यापैकी रू. ७२०.०० लक्ष निधी खर्च झाला आहे व रू.१४८०.०० लक्ष इतका निधी शिल्लक आहे. 
त्यामुळे या योजनेखाली रू.१४८०.०० लक्ष इतका निधी खर्चासाठी उपलब्ध आहे. त्यापैकी या शासन 
निर्णयाअन्वये रू. १४८०.०० लक्ष निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 
मागील ३ महिन्यापूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला आहे :- होय. 
ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यात येत आहे,त्या लेखाशिर्षाअंतर्गत १ वर्षापुर्वीचे संक्षिप्त देयक 
प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली १ वर्ष जुने संक्षिप्त देयक त्याच लेखाशिर्षाखाली प्रलंबित नाही. 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा येणे रक्‍कम 
समायोजित करण्यांत आली आहे :- लागू नाही. 
वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्‍यतो आधार क्रमांकासह सादर करावे:-लागू नाही. 
बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता घेतल्याचा उल्लेख 
आदेशात असावा :- लागू नाही. 
अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय निर्गमीत करण्यापुर्वी अशा 
खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेशा काढावेत :- लागू नाही. 
खरेदी विषयक प्रक्रीया अद्यावत संबंधीत शासन आदेझानुसार करावी व तसा उल्लेख प्रशासकीय मान्यतेत 
असावा :-लागू नाही. 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक अर्थसं -२०१९/प्र.क्र. ९२/अर्थ-३, दि.०८/०७/२०१९ च्या सर्व अटी 
data Yale होत आहे. तसेच या शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्टातील परि.९ नुसारची तपासणी सुची खाळील 
प्रमाणे आहे. 

योजनेस प्रशासकिय मान्यता - शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक धोरण-२०१२/ 
प्र.क्र.२/टेक्स-२, दिनांक १ मार्च, २०१२ नुसार योजनेस प्रशासकिय मान्यता आहे. 

निधी वितरण शासन निर्णयातील अटी व शर्तीची पुर्तता झाल्यानंतरच होणार आहे.- शासननिर्णयातील अटी व 
शर्तीची पुर्तता होत आहे. 

यापूर्वीवितरीत केलेल्या ७५% निधीचे उपयोगीता प्रमाणपत्र- संबंधित वस्रोद्योग घटकांना 

यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगीता प्रमाणपत्र घेण्यात आले आहे. 

यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षक / महालेखापाल यांच्याकडून 

कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत:- सद्य:स्थितीत नाहीत. 

निधी लाभार्थ्यांच्या थेट खात्यात जमा होणार आहे :- सदर योजने अंतर्गत योजनेतील 

तरतुदीनूसार निधी बँकांच्या खात्यात जमा होऊन तदनंतर लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१९/प्र.क्र.१५९९/टेक्स-५ 


६) वस्तु खरेदी करण्यापुर्वी खरेदी केलेल्या अशा वस्तुंची नोंद Dead Stock रजिस्टर मध्ये 
घेण्यात आली असून त्याचा योग्य वापर झाला असून त्या पडून नाहीत, असे प्रमाणपत्र:-लागू नाही. 
७) यामधून खरेदी करण्यापुर्वी खरेदी असल्यास प्रत्यक्ष वस्तु प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधितांना देयके अदा केले जाणार 
आहे. :- लागू नाही. 
८) आवश्यक त्या ठिकाणी आदीवासी सामाजिक न्याय यांची निधी वितरणास सहमती आहे :-लागू नाही. 
९) प्रस्तूत योजनेत संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही कुठलेही देयक प्रलंबित नाही. 
०) निधी स्वीय प्रपंची लेखा अथवा बँक खात्यात जमा न करता खर्च केला जाणार आहे - होय. 
११. सदर शासन निर्णय, संदर्भिय अ.क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये प्रधान सचिव(वस्त्रोद्योग), यांच्या अध्यक्षतेखाली 
गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या विविध बैठकीत वस्त्रोद्योग प्रकल्पांच्या दाव्यांना मिळालेल्या मान्यतेनुसार संदर्भ क्र. 
qo येथील शासन निर्णयांन्वये खर्चास प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
१२ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३१९१२०४०६३३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Baliram Balu Chavh 
| | DN: c=IN, o=Government Of Maharasht Coo} Marketing 
a | fa aa a Uu and Textile Department, postalCode=400032, st=Maharashi 
2.5.4.20=e273e36b99be5b14489b31a9c281 1b8b229d82eaf6b80e127 
184b883aeff30fe 
serialNumber=d5d3bee863c8e 1 cd0b4387e83a935e7 2bfd969e5d564 
hav ha ‘al 3a5a628f7516c192e220, Bali Balu Chavhi 
Date: 2020.03.19 12:07:41 +05'30' 
(ब.बा.चव्हाण) 


सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 

२. महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर 

३. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. अ.मु.स. नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 
६. अ.मु.स. वित्त विभाग (व्यय-२), मंत्रालय, मुंबई(ई-मेलद्वारे) 

७. सचिव (वस्त्रोद्योग), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई.(ई-मेलद्वारे) 

८. संचालक (वस्त्रोद्योग), वस्रोद्योग संचालनालय, नागपूर.(ई-मेलद्वारे) 

९. सह सचिव (gaa), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 

१०. अवर सचिव (१७-स), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 

११. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा) (३ प्रती), स.प. व व.वि., मंत्रालय, मुंबई 
१२. वस्त्रोद्योग प्रवर्तक, परिशिष्टामधील वस्त्रोद्योग घटक (ई-मेल व्दारे) 

१३. परिशिष्टामधील बँका (टफ सेल) (ई-मेल व्दारे) 

१४. निवड नस्ती (टेक्स-५) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक -२०१९/प्र.क्र.१५९९/टेक्स-५ 


परिशिष्ट “अ 


छासन निर्णय क्रमांक: बैठक -२०१९/प्र.क्र.१५९९/टेक्स-५ दि.१९/०३/२०२० सोबतचे 


[Sr.No | No [ie -. = Bank Name Allahabad Bank 
Account Name | Tufs Subsidy Park Account | Account Number 50016987847 
IFSC Code ALLA0210062 Total Subsidy Amount Rs. In Lakhs 1034.47 
Unit Details of Banks as Below 
| Sr.No | No | = UIDNo i No | = [शा | Name Subsidy Amount Rs. In Lakhs 
1 D/2014/10013 MORARJEE TEXTILES LTD 1034.47 
Total 1034.47 
pee | No a Bank Name Punjab National 
Bank 
Account INTEREST SUBSIDY SCHEMES OF | Account Number 3845003171160 
Name GOM 
IFSC Code PUNB0374000 Total Subsidy Amount Rs. In 169.86 
Lakhs 
Unit Details of Banks as Below 
| Sr.No | No | UIDNo | No | === [शॉ[3॥2 sid Name Subsidy Amount Rs. In Lakhs 


2 D/2016/10238 | JAWAHAR SAHAKARI SOOT GIRNI LTD 169.86 
Total 169.86 
[Sr.No No 3) sd Bank Name Abhyudaya Co-op. Bank Ltd. 
Account Name | State Subsidy | Account Number 001065100000002 
IFSC Code ABHY0065001 | Total Subsidy Amount Rs. In Lakhs 275.67 
Unit Details of Banks as Below 
| Sr.No | No | = UIDNo | No 1 UnitName ———sid Name Subsidy Amount Rs. In Lakhs 
3 2014/S/03661 UMIYA TEXTILE Pvt. Ltd. 275.67 
Total 275.67 


Total Capital Subsidy GR Amount Rs. In Lakhs: 1480.00 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


